राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांच्या नाव बदलण्यास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०२४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना 

राज्यात शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत (आयटीआय) शिल्पकारागीर 
प्रशिक्षण योजनेतर्गत (CTS) प्रशिक्षण देण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा युवकांना 
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देवून त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी सक्षम बनविणे व खाजगी 
औद्योगिक आस्थापनांना लागणाऱ्या कुठल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे असा आहे. सद्यस्थितीत 
राज्यात ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व ५८५ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
कार्यरत आहेत. 
२. राज्यातील १४ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावात बदल करुन सामाजिक 
क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्‍ती तसेच समाजसुधारकांची नांवे देण्याच्या प्रस्तावास 
दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. 
शासन निर्णय: 

मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन राज्यातील १४ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे नांव बदलण्यास खालीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र शासकीय औ. प्र. संस्थेचे नाव शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नवीन 
नाव 


| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बीड जि. बीड । कै. विनायकराव Ac, शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, बीड, जि. बीड 


२ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जामखेड, जि. | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, शासकोय 
अहमदनगर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जामखेड, ता. 
जामखेड जि. अहमदनगर 


3 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-०१ | भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शासकीय 


जि. मुंबई शहर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-०१ 
४ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, येवला ता. | महात्मा ज्योतिबा फुले, शासकीय औद्योगिक 
येवला जि. नाशिक प्रशिक्षण संस्था, येवला ता. येवला जि. नाशिक 
५. । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जव्हार | भगवान बिरसा मुंडा, शासकीय औद्योगिक 
जि. पालघर प्रशिक्षण संस्था, ता. जव्हार जि. पालघर 
६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोल्हापूर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, झासकोय 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३ 


७ । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अमरावती संत गाडगेबाबा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण | 
संस्था, अमरावती 

८ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सांगली लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सांगली 

९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगांव कवयित्री बहिणाबाई चौधरी, शासकीय 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगांव 


oe औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आर्वी जि. वर्धा | दत्तोपंतजी ठेंगडी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, आर्वी जि. वर्धा 


शि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेलापूर, नवी | दि.बा. पाटील, शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण 


मुंबई संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई 
१२ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुर्ला, मुंबई  । महाराणा प्रताप, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, कुर्ला, मुंबई 
१३ «| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भूम जि. | आचार्य विदयासागरजी, शासकीय औद्योगिक 
धाराशिव प्रशिक्षण संस्था, भूम जि. धाराशिव 
१४ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ठाणे धर्मवीर आनंद दिघे, arene औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, ठाणे 


२. उपरोक्तप्रमाणे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावात बदल करण्यास देण्यात 
आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी पुढील 
आव्यक कार्यवाही करावी. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१७२५३७७२०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मंत्री (कौ.रो.उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
. सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सह सचिव, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Page 2 of 3 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३ 


९. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

११. उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, plied विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१२. सह/उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, Casas, Fag 

१३. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत) 

१४. निवड नस्ती, व्यशि-३ 


Page 3 of 3 


